नंदनवन पोलीस स्टेशन, नागपूर गु.नो.क्र.२५७/२०९९ मधून 
उद॒भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. 
उज्वल निकम यांना व्यावसायिक फो मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन MSI क्र. THAT २०११/प्र.क्र. २५८/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : २७ मार्च, २०१२. 


संदर्भ :- शासन निर्णय समक्रमांकीत, दिनांक : ७ फब्रुवारी, २०१२. 


शासन METAS :- प्रस्तुत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील अँड.श्री.उज्वल निकम यांना मंजूर 


करण्यात आलेल्या फीच्या दरामध्ये अ,ब व क नंतर खालीलप्रमाणे 'ड' समाविष्ट करण्यात यावा. 


ड) विमान प्रवास खर्च - प्रत्यक्षाप्रमाणे 
(मुंबई ते नागपूर व नागपूर ते मुंबई) 
२. AST शासन शुद्धीपत्रक राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०३२७०६२८०८३८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


y oe) 
v4 
( वि. वि. दपके ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

* पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई . 

* महालेखापाल (लेखा व अनुज़ेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 

* पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर . 

* जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर . 

* विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

* वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

* अँड.श्री. उज्वल निकम, ४८ रामदास कॉलनी ,बॅरिस्टर निकम चौक, जळगाव. 
* निवड नस्ती (पोल-१०) 


